RNINo. MAHBIL / 13 / 2 /2011- TC 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


PC 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ३८ ] 


शुक्रवार , डिसेंबर १५, २०१७ / अग्रहायण २४ , शके १९३९ 


[ पृष्ट १ 


असाधारण क्रमांक ३८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक क/ कक्ष- ४/जिपपंसनि / कावि - ७५७/ २०१७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ९, पोट -कलम ( २) 
चा खंड ( अ) आणि महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ मधील नियम ६० , पोट-नियम (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, अनिल पाटील, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार असे जाहीर करतो की , नंदुरबार पंचायत समिती अंतर्गत 
नंदुरबार तालुक्यातील ९० -कोठली खु. पोट -निवडणुकीत खालील नमूद केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या पंचायत समिती निर्वाचक 
गणातून नंदुरबार पंचायत समितीवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 
अ . क्र . निर्वाचक निर्वाचक 

निवडून आलेल्या 

कायमचा पत्ता 
गणाचा गणाचे 

उमेदवाराचे नाव 
क्रमांक 

नाव 
२ 
कोठली खु. दिनेश गोरजी गावित मुक्काम वागशेपा, पोस्ट कोठली खु. , 

तालुका-जिल्हा नंदुरबार . 


९० 


अनिल पाटील , 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , १५ डिसेंबर २०१७. 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


वि ( एच) ६५१ 


